श्री. भगवान किसनराव arated, रेशीम विकास 
अधिकारी, श्रेणी-१, गट-ब यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्था-२०१९/प्र.क्र.८६/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ११ नोव्हेंबर, २०२० 


१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, क्र. आस्था-१०१३/प्र.क्र.७२/रेशीम कक्ष, 
दिनांक ०६ जून, २०१४. 

२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. परिवि-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५. 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६. 

४) संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. रेशीम/कार्या-१/आस्था-३/परिविक्षा/ 
श्री.सातदिवे/५४८, दिनांक १९ जुले, २०१९. 

५) संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. रेशीम/कार्या-१/आस्था-३/परिविक्षा/ 
श्री.सातदिवे/१०९२, दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०१९. 

६) संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. रेशीम/कार्या-१ई/आस्था-३/परिविक्षा/ 
श्री.सातदिवे/२०/२४७६, दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२०. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१, गट-ब या पदासाठी शिफारस 
केलेल्या श्री. भगवान किसनराव सातदिवे यांना संदर्भाधीन दिनांक ०६ जून, २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये 
रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१, गट-ब या पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्‍ती देण्यात आली असून त्यांची 
पदस्थापना जिल्हा रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद येथे करण्यात आली आहे. सदर नियुक्‍ती ही दोन 
वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता तसेच, उक्त शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र.२ मधील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात आली आहे. श्री. भगवान किसनराव सातदिवे, रेशीम विकास अधिकारी, 
श्रेणी-१, गट-ब यांनी दोन वर्षाचा परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असून ते विहित 
अटी व art पूर्ण करीत असल्याने त्यांचा परिविक्षा कालावधी खालील तक्त्यात त्यांचे नावासमोर स्तंभ 
क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून समाप्त करुन त्यांची नियुक्‍ती पुढे चालु ठेवण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. :- 


झासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१९/प्र.क्र.८६/रेशीम कक्ष 


अधिकाऱ्याचे नाव व कार्यभार धारण परिविक्षा कालावधीत | परिविक्षा कालावधी 
पदनाम केल्याचा दिनांक उपभोगलेली रजा । पूर्ण केल्याचा दिनांक 
(Y (2) (3) (8) 
श्री. भगवान किसनराव | दि.१९.०७.२०१८ (म.पू.) निरंक दि. १८.०७.२०१६ (म.नं.) 
सातदिवे, रेशीम 
विकास अधिकारी, 
श्रेणी-१, गट-ब 


२. हा झासन निर्णय, शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१११११४४१४९३२०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नावाने, 


Kishor Daulat = 


2.5.4.20=d62fbb023999c9d217eee24b 1 5e7b99adcOcde4a7 188 


Patil 


393583aa 1 bbab889b6: 


INumber=4acebae058f9790422d 1 385b04baa7b606c3951 


0fde91204ace3bb: b: ‘Kishor Dau! 
te: 2020.11.11 14:45:58 --05'30' 


(कि. दौ. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र- २ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा),नागपूर. 
संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर. 
उप संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
संबंधित अधिकारी (मार्फत संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर). 


निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 


) 
) 
) 
४) रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१, जिल्हा रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 
) 
) 
) 


० १ 
Department, postalCode=400032, 


